शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागात ई-गव्हर्नस 
सल्लागारांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-०६२२/प्र.क्र.१२/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तारी इमारत, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:- ०८ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मातसं-०८०/४/२०१४/-०/० माहिती व 
तंत्रज्ञान संचालनालय- DIT (MH), दि.०९ मे, २०१९. 
२) प्रकल्प अंमलबजावणी समिती बैठकीचे दि.५ ऑगस्ट, २०२२ रोजीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 
area शिक्षण विभागासाठी ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांसाठी नवीन सल्लागार कंपनीची निवड 


करण्यासाठी दि.५ ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीत सादरीकरण 


घेण्यात आले. या सादरीकरणात दोन ई-गव्हर्नन्स सल्लागार कंपनीनी भाग घेतला होता. त्यापैकी 


विभागासाठी Ernst & Young ची नेमणूक करण्याचा निर्णय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने घेतला 


आहे व त्याअनुषंगाने नवीन सल्लागारांच्या नियुक्‍तीस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय:- 


२. प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या 


निर्णयानुसार ई-गव्हर्नन्स सल्लागार म्हणून Ernst & Young या कंपनीची एक वर्षासाठी निवड 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | सल्लागारांचा प्रकार नियुक्तीचा प्रकार | सल्लागारांची संख्या | नियुक्तीचे ठिकाण 
हिं ; वरिष्ठ सल्लागार/ पूर्णवेळ २ वरीष्ठ सल्लागार | मुंबई/पुणे/झासन 
सल्लागार 5३ सल्लागार । आवश्यकतेनुसार 
(एकूणद) 


३. 


उपरोक्त सल्लागारांच्या संख्येत आवश्यकतेनुसार वाढ किंवा घट करण्याचा अधिकार 


विभागास राहिल तसेच सध्याची नियुक्‍ती विभागाच्या स्वेच्छाधिकारात मुदतवाढीस पात्र असेल. 


8. 


नियुक्तीच्या अनुषंगाने आवश्‍यक त्या अटी शार्तीसह सविस्तर कार्य आदेशा देण्यात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-०६२२/प्र.क्र.१२/संगणक 


प. सदर सल्लागारांना माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने संदर्भ क्र.१ अन्वये विहित केल्यानुसार शुल्क 


अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खर्च मागणी क्रमांक. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण 


शिक्षण, ८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ( २२०२ H ४५४ ) ३१ 


सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८०८१४५३१८९०२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sameer Anant Sawant 
Date: 2022.08.08 14:56:57 +05'30' 


(समीर सावंत) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे खाजगी सचिव 

४) मा.राज्यमंत्री , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे खाजगी सचिव 

५) मा.अ.मु.स. वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


६) मा.अ.मु.स.नियोजन विभाग, यांचे स्विय सहायक मंत्रालय.मुंबई. 
७ मा.प्र.स., माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) मा.सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
९) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे. 
) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 
१३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२. 
) 
) 


१४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१५) निवडनस्ती,संगणक कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


